VT  २०१९-२०या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 


योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मार्च,२०२०. 

१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय,दिनांक १६ ऑगस्ट,२०१९. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९. 
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ३० डिसेंबर, २०१९. 
५. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, दिनांक ०४ जानेवारी,२०२०. 
६. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन पत्र, दिनांक १० जानेवारी,२०२०. 


वाचा : 


प्रस्तावना : 
राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 


वस्ती/गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. 


लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. 


बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून 


राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च,२०१८ अन्वये 


घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) सुचविलेल्या नागरी व 


ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधीळ कामांना मंजुरी देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 


मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 


योजनेंतर्गत” सन २०१९-२० या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून या शासन 


निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद कामांना मंजुरी देण्यात येऊन सदर कामांकरीता 


रुपये ३५४.०० लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर 


कामांकरीता सन २०१९-२० या वर्षासाठी ५० टक्के प्रमाणे रुपये १७७.०० लक्ष इतकी तरतूद 


मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


२. सदर कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत कार्यान्वित केली जातील. कार्यान्विन 


यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांचे सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके 


तयार करुन ती संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर 


करावीत. जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 


शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


३. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 


यावी. मंजुर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यास 


त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 


४. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदर कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 


आहेत याची खातरजमा संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 


बंधनकारक आहे. 


५. जीकामे जागे अभावी किंवा इतर योजनेत मंजूर असतील किंवा इतर काही कारणांमुळे सुरु 


करणे शाक्य नसतील SAM कामांची शहानिशा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा मा. 


लोकप्रतिनिधींना काही कामांबाबत बदल सुचवायचा असल्यास सदर बदल जिल्हाधिकारी यांना 


तीन महिन्याच्या मुदतीत कळविण्यात यावा. सदर बदलाबाबतचे शुध्दीपत्रक काढण्याचे अधिकार 


जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. मात्र सदर बदल WIA त्याच गावात व ज्या 


कामासाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले त्याच प्रकारच्या कामावर निधी खर्च करणे बंधनकारक 


राहील. 


६. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचा शासन निर्णय क्रमांक: 


दवसु-२०१५/प्र.क्र.३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ मधील अटी/शार्तीचे काटेकोरपणे पाळन 


होईल याची दक्षता घ्यावी. 


७. सदर कामे हाती घेण्यापूर्वी संबधित क्षेत्रात कुठल्याही सार्वत्रिक निवडणूक/पोट 


निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत त्या-त्या जिल्हयातील जिल्हाधिकारी 


यांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


८. सदर खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा: 
मागणी क्रमांक ०३ 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 


इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 


७८९, अनुसूचित जाती उपाययोजना 


(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (राज्यस्तर) 
२७ लहान बांधकामे 
२२२५ एफ ०८५ 
९. सदर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक 


आयुक्‍त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच आयुक्‍त, समाज 


कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


qo. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३१८१८०३४०४४२२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sunil D Sardar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social 


e Justice and Special Assistance Department, 

S (1 al | | D S a rd a i postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 15bc62ef9206ece42 
981aab126657128d7cadca447533, cn=Sunil D Sardar 
Date: 2020.03.18 18:07:05 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. मंत्री,महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


५. मा. मंत्री,ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


१५. 


मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
मा. मंत्री,अल्पसंख्याक यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


मा. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 


मा. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)-१/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
सर्व जिल्हाधिकारी 

प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग,सर्व. 

सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 


, कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 


निवडनस्ती (अजाक) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.3६/अजाक, 


दिनांक १८ मार्च,२०२०चे 
परिशिष्ट "अ 
जिल्हा: भंडारा 
तालुका: लाखांदूर 
(रुपये लाखात) 
अनुक्रमांक कामाचे नाव प्रशासकीय । वितरीत 
मान्यता निधी | निधी 
रुपये र्पये 

ie “___ | ; मौजा पिंपळगांव को. येथील बौध्द विहाराचे बांधकाम करणे. ३०.०० १५.०० 

२. मौजा पिंपळगांव को. येथील बौध्द विहाराळा आवारभितीचे १०.०० ५.०० 
बांधकाम करणे. 

३. मौजा भागडी येथील श्री. दिलीप लळोणारो ते श्री. अरुण घोडीचोर ५.०० २.५० 
यांच्या घराकडे जाणारा सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

४. मौजा भागडी येथील श्री. युवराज गणविर ते श्री. राजेश वासनिक ५.०० २.५० 
यांच्या घराकडे जाणारा सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

५. मौजा भागडी येथील श्री. SHY वासनिक ते श्री. श्रीराम कोटांगले ५.०० २.५० 
यांच्या घराकडे जाणारा सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

६. मौजा भागडी येथील श्री. नत्थु ऊके ते श्री. मनोहर मेश्राम यांच्या ५.०० २.५० 
घराकडे जाणारा सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

७. मौजा दहेगांव येथील श्री. प्रेमदास मेश्राम ते सौ. रेखा खोब्रागडे ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

८. मौजा दहेगांव येथील श्री. आसाराम मेश्राम ते श्री. रामा खोब्रागडे ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

९. मौजा तई खुर्द येथील बौध्द विहाराजवळ सभामंडप बांधकाम. ५.०० २.५० 

ae मौजा तई खुर्द येथील श्री. ताराचंद बारसागडे ते श्री. उरकुडा ५.०० २.५० 
मेश्राम यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

ae १. मौजा परसोडी नाग येथील बौध्द विहाराळा आवारभिंत बांधकाम. ५.०० २.५० 

१२. मौजा पाऊलदवना येथील श्री. सुरेश शेंडे ते अरुन 3S यांच्या ५.०० २.५० 
घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

१३. मौजा पाऊलदवना येथील श्री. दिपक बहादुरे यांच्या घराजवळ ५.०० २.५० 
समाज मंदिराचे बांधकाम. 

१४. मौजा हरदोली येथील श्री. हरिश्चंद्र खोब्रागडे यांच्या घराजवळ 4.00 2.40 
समाज मंदिराचे बांधकाम. 

१५. मौजा गुंजेपार येथील श्री. Meise नंदागवळी ते श्री. देवेंद्र मेश्राम ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम. 

ae: मौजा किन्ही येथील श्री. नारायण नंदागवळी ते श्री. सुरेश ५.०० २.५० 
नंदागवळी यांच्या घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

१७. मौजा किन्ही येथील श्री. गौतम नंदागवळी ते सरकारी नाल्यापर्यंत ५.०० २.५० 
सिमेंट नाली बांधकाम. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


१८. मौजा ओपारा येथील श्री. महागाजी रामटेके ते श्री. बालक रामटेके ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

१९. मौजा ओपारा येथील बौध्द विहाराला आवारभिंतीचे बांधकाम. ५.०० २.५० 

२०. मौजा विरली बु. येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते श्री. ५.०० २.५० 
रविंद्र सुखदेवे यांच्या घरापर्यंत खडीकरण व सिमेंट रस्ता 
बांधकाम. 

२१. मौजा विरली बु. येथील श्री. प्रकाह सुखदेवे यांच्या घराजवळ ५.०० २.५० 
सभामंडप बांधकाम. 

2२. मौजा विरली बु. येथील श्री. मारोती कोल्हे ते श्री. बाबुराव बनारसे ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम. 

२३. मौजा विरली बु. येथील श्री. पुंडलिक ढोक ते गांधी मैदान ५.०० २.५० 
चौकापर्यंत नाली बांधकाम. 

२४. मौजे सोनेगांव या गावातील मुख्य रस्ता ते बारसागडे यांच्या ५.०० २.५० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

२५. मौजे सोनेगांव येथील श्री. राजकुमार नंदागवळी यांच्या घराजवळ ५.०० २.५० 
समाज मंदिर बांधकाम. 

२६. मौजा पेंढरी येथील श्री. गणेडा मेश्राम ते समता मेश्राम यांच्या ५.०० २.५० 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

२७. मौजा पेंढरी येथील बौध्द विहाराजवळ सभामंडप बांधकाम. ५.०० २.५० 

2d. मौजा तई बु. येथील बौध्द विहाराला आवारभिंतीचे बांधकाम. ५.०० २.५० 

२९. मौजा बेलाटी येथील बौध्द fete आवारभिंतीचे बांधकाम. ५.०० २.५० 

३०. मौजा घोडेझरी येथील बौध्द विहाराळा आवारभिंतीचे बांधकाम. ५.०० २.५० 

३१. मौजा दहेगांव येथील श्री. आसाराम मेश्राम ते सौ. रेखा खोब्रागडे ५.०० २.५० 
यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

३२. मौजा हरदोली येथील श्री. तोताराम ats ते श्री. ईश्वर कुंभरे यांच्या ५.०० २.५० 
घरापर्यंत नाली बांधकाम. 

33. मौजा तई खुर्द येथील श्री. सत्यवान बागडे ते नदी घाटापर्यंत ५.०० २.५० 
सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

३४. मौजा परसोडी येथील हनुमान मंदिर ते नाल्यापर्यंत सिमेंट नाली ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

200,00 900,00 


एकूण 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


तालुका: साकोली 
(रुपये लाखात) 
अनुक्रमांक | कामाचे नाव प्रशासकीय । वितरीत निधी 
मान्यता निधी रुपये 
रुपये 

a मौजा महालगांव येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

२. मौजा गोडउमरी येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

3. मौजा सुकळी येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. ५.०० २.५० 

४ मौजा शिवनिबांध येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

षु. मौजा सासरा येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. ५.०० २.५० 

६. मौजा बोंडे येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. ५.०० २.५० 

9 मौजा खंडाळा येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. ५.०० २.५० 
मौजा मोहघाटा येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

९. मौजा सातलवाडा येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

गं मौजा तुडमापुरी येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

गं मौजा बाम्पेवाडा येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

१२. मौजा पापडा नेनपूर येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

१३. मौजा येळगांव येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. ५.०० २.५० 

१४. मौजा बरडकिन्ही येथील बौध्द विहाराजवळ सभागृह ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

१५. मौजा बाम्पेवाडा येथील श्री. नामदेव जांभुळकर ते श्री. ५.०० २.५० 
चंद्रभान शाहारे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

१६. मौजा सोनेगांव उसगांव येथील बौध्द विहाराला आवार ५.०० २.५० 
भिंतीचे बांधकाम. 

१७. मौजा जांभळी सडक येथील बौध्द विहाराळा आवार भिंतीचे ५.०० २.५० 
बांधकाम. 

१८. मौजा परसोडी येथील श्री. जागेश्वर वैद्य ते श्री. नेमीचंद ५.०० २.५० 
उके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 

एकूण 80.00 ४५.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/ अजाक 


तालुका: लाखनी 
(रुपये लाखात) 
अनुक्रमांक | कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता निधी | वितरीत निधी रुपये 
रुपये 
गि मौजा मुंडीपार सडक येथील बौध्द विहाराजवळ ७.०० ३.५० 
सभागृह बांधकाम. 
2. मौजा मेंढा भुगांव येथील श्री. आनंद दांबले यांचे ५.०० २.५० 
घर ते बौध्द विहारापर्यंत नाली बांधकाम. 
३. मौजा मिरेगांव येथील श्री. विनायक मेश्राम ते ५.०० २.५० 
श्री. काकाजी रामटेके यांच्या घराकडे जाणारा 
सिमेंट रस्ता बांधकाम. 
४. मौजा मिरेगांव येथील श्री. महेंद्र भैसारे ते श्री. ५.०० २.५० 
मनोहर रंगारी यांच्या घराकडे जाणारा सिमेंट 
रस्ता बांधकाम. 
षु. मौजा atest टोली येथील बौध्द विहाराजवळ ५.०० २.५० 
सभागृह बांधकाम. 
६. मौजा लाखनी येथील प्रभाग क्रमांक १मध्ये बौध्द ५.०० २.५० 
विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. 
७. मौजा कवलेवाडा येथील बौध्द विहाराजवळ ५.०० २.५० 
सभागृह बांधकाम. 
é, मौजा सिंदीपार मुंडीपार येथील बौध्द ५.०० २.५० 
विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. 
९. मौजा केसलवाडा वाघ येथील इंदिरानगर येथे ७.०० ३.५० 
सुरक्षार्भितीचे बांधकाम. 
| मौजा मुंडीपार सिंदीपार येथील बौध्द ५.०० २.५० 
विहाराजवळ सभागृह बांधकाम. 
a मौजा मोरगांव येथील बौध्द विहार ते जयहिंद ५.०० २.५० 
राईस मिलपर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम. 
१२. मौजा सोनमळा येथील श्री. आसाराम गणविर ते ५.०० २.५० 
श्री. प्रमोद रामटेके यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता 
बांधकाम. 
एकूण ६४.०० ३२.०० 
सर्व एकूण ३५४.०० १७७.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


